महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसेसमधुन कर्तव्यार्थ प्रवास करणाऱ्या कारागृह 
कर्मचारी व कैदी याच्या प्रवासखर्चापोटी 
प्रवासभाडयाची रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळास अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.२२९/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १ मार्च,२०१६. 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
इ.प्र.एसटी ढोबळ रक्‍्कम/१५४५/२०१६ /कक्ष ६ दिनांक ०९.०२.२०१६. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. असंक-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. असंक-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दिनांक ६.२.२०१६ 
४) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. जेएलएम १३१५/प्र.क्र.२२९/तुरुंग २ दि.३.२.२०१६ 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधुन कर्तव्यार्थ प्रवास करणाऱ्या कर्मचारी 
कैदी यांच्या प्रवासखर्चाची रक्‍कम करागृह विभागाकडून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा 
करण्यात येते. सदर प्रयोजनार्थ सन २०१४-१५ या कालावधीसाठी प्रवासभाडयाची थकीत रक्‍कम रुपये 
९६,६६,८६१/- (रुपये शहाण्णव लक्ष सहासष्ट हजार आठशे एकसष्ट Hae) थकित आहे. पैकी उपरोक्त 
संदर्भाधीन क्र.४ च्या आदेशान्वये रु.५७,०८,५००/- ( रुपये सत्तावन्न लाख आठ हजार पाचशे फक्त) 
इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करण्यास मंजुरी देण्यात आळी आहे. 
आता उर्वरीत रक्कम रु. ३९,५८,३६१/-( रुपये एकोणचाळीस लक्ष अठ्ठावन्न हजार तीनशे एकसष्ट 
फकक्‍्त)महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


२. यावरील होणारा खर्च सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ २०५६- तुरुंग ( योजनेतर 
योजना) या मुख्य लेखाशीर्षाखाली ००१ संचालक व प्रशासन(००)(०१) कारागृह महानिरीक्षणालय,५० 
इतर खर्च, दत्तमत (२०५६ ००२६) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर 
झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदरची रक्‍कम आहरण व संवितरण करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 
महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. मुंबई वित्तिय नियम,१९५९ मधील 
नियम १४९, परिशिष्ट २२ मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.२४३/तुरुंग-२ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 
२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधीळ भाग-पहिला, उप विभाग- 
एक, अनुक्रमांक-२७, नियम१४९ अनुसार त्यातील अटीस अधीन राहून तसेच प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३०११३०५१७७६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


J 7 | Digitally signed by Jaysing L Pawara 
a ys | Nn g DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Jaysing L Pawara 
2 a W a | a Date: 2016.03.01 13:07:54 +05'30' 
(ज. ल. पावरा) 
शासनाचे उपसचिव 


प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
५. महाव्यवस्थापक ( वाहतुक) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९. उपसचिव (परिवहन),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०. कार्यासन अधिकारी, परिवहन -२,गृह विभाग,मंत्राळय 
११. अवर सचिव, वित्त विभाग,( व्यय८/अर्थसंकल्प ३/११) मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१२. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
१३. निवड नस्ती (तुरुंग- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


